अल्पसंख्याक विकास विभाग (ge) साठी चंद्रकांत 
सुशिक्षित बेराजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या.,मुंबई 
यांच्याकडून किमान वेतन दराने वाहनचालक 
पुरविण्यासाठी दि. ०१.०४.२०२१ ते 39.03.2023 UI 
कालावधीसाठी करार करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
ares निर्णय क्र. संकिर्ण १४२१/ प्र.क्र.१२/का.१, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जून, २०२१. 


वाचा:- 


शासन निर्णय:- 


अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय,समक्रमांक, दि.३०.०३.२०२१ 


अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द)च्या आस्थापनेवर रिक्‍त असलेले वाहन चालकाचे एक पद 
सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,मुंबई शहर यांनी वाटप 
केलेल्या चंद्रकांत सुशिक्षित बेराजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. मुंबई, या सेवासंस्थेमार्फत संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये कंत्राटी तत्वावर भरण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात 
सुधारणा करण्यात येत असून सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील तक्ता पुढीलप्रमाणे वाचण्यात 


यावा. 
अ. | काम वाटप केलेल्या संस्थेचे नाव प्रति अतिकालीक भत्ता (प्रतितास) 
क्र. वाहनचालक | मुंबई मध्ये मुंबई बाहेर 
प्रतिमाह दर 
| चंद्रकांत सुशिक्षित बेराजगार सेवा | ठोक रक्कम | रु.४०/प्रतितास  -- | रु.४०/- 
सहकारी संस्था (मर्या), १९-ए/२४, | रु.१८,०००/- रात्री १२नंतर | प्रतितास मुंबई 
चासकर चाळ, डी.पी. वाडी, | प्रतिमाह रु.१००/- जेवण व | बाहेरील भत्ता रु. २५०/- 
घोडपदेव, मुंबई ४०० ०३३. (अक्षरी रुपये | प्रवास भाडे लागू 
अठरा हजार 
फक्‍त) 


2, तसेच सदर शासन निर्णयासोबतच्या विवरण पत्र “अ” मधील अटी व शार्तीमधील 31.97.99 व 92 


वगळण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६२९१६४९२०४८१४ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति 


Dinesh M. Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १४२१/ प्र.क्र.१२/का.१ 


२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

४. अ.मु. सचिव (अ.वि.वि.) यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्राळय,मुंबई 

५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग ( व्यय-४ / विसु-१), मंत्रालय, मुंबई-३२, 

६. सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,मुंबई 
शहर,श्रेयस चेंबर्स, १ ला माळा १७५, डॉ.डी.एन.रोड,फोर्ट,मुंबई Yoo ००१. 

७. कक्ष अधिकारी, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय,मुंबई ३२. 

८. सहसचिव/उप सचिव,अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९. चंद्रकांत सुशिक्षित बेराजगार सेवा सहकारी संस्था (मर्या.), १९-ए/२४, चासकर चाळ, 
डी.पी.वाडी, घोडपदेव, मुंबई Yoo ०३३. 

१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


